उपसंचालक, कोअर ताडोबा-अंधारी व्याघ्र 
प्रकल्प अंतर्गत मोहर्ली पर्यटन गेट कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. वनबां-२०२२/प्र.क्र.१०९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक 
२०.०९.२०१९ 

२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.०७(२०२२-२३)/२०३/२०२२-२३, दिनांक २०.०६.२०२२. 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.०७(२०२२-२३)/८१६/२०२२-२३, दिनांक १६.१२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

वनसंरक्षक तथा AIGA Sh, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर यांनी उपसंचाळक, कोअर 
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत पांगडी व मोहर्ली पर्यटन गेट करण्याच्या प्राथमिक स्वरुपाच्या 
एकूण ५ कामांच्या रु.८७६.३८ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ व ४ च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आला आहे. 


वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या 
संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), 
१३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.२ दिनांक २५.०९.२०१९ 
च्या परिपत्रकान्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२२/प्र.क्र.१०९/फ-९ 


सदर कामाचे अंदाजपत्रकास अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंदपूर यांनी 
तांत्रिक मान्याता प्रदान केली असून, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
यांनी तांत्रीक सहमती (Technical Approval) प्रदान केळेली आहे. सद्यस्थितीत उपसंचालक, कोअर 
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत मोहर्ली पर्यटन गेट सुशोभिकरण करण्याच्या प्राथमिक स्वरुपाच्या 


३ कामांच्या (१. Development of Entrance Gate & Ticket Counter at Moharli Gates- 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु.१९२.२४ लक्ष, २. Development of Toilet-9 & Interpretation Center & 
other 180॥॥85$-अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु.२२५.११ लक्ष आणि 3. Development of Toilet-2 & 


House facilities, VIP Lounge, Watch Tower other facilities at Moharli Gates of Tadaba- 
Andhari Tiger Reserve Various gates at Moharli Gates of Tadaba-Andhari Tiger Reserve- 
अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु.१५९.९६ लक्ष ) एकूण रु.५७७.३१ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ 
क्र.३ व ४ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचा संदर्भ क्र.१ चा शासन निर्णय व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.२चे परिपत्रक विचारात घेता, उपसंचालक, कोअर ताडोबा- 
अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत मोहर्ली पर्यटन गेट सुशोभिकरण करण्याबाबत “Development of 


Entrance Gate, Ticket Counter, Toilet-9, Interoretation Center, Toilet-2, House facilities, 
VIP Lounge, Watch Tower and other facilities at Moharli Gates of Tadaba-Andhari Tiger 
Reserve” या कामांच्या 6.40.39 लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन 
राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


अटी व शर्ती:- 

१. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात 
यावे. 

२. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

३. सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या रक्‍्कमेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

४. प्रत्यक्ष काम करते वेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही/२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२२/प्र.क्र.१०९/फ-९ 


षु. 


१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके 


मंजूर करूनच काम हाती घ्यावे. 


. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून 


करण्यात यावा. 


. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / 


नियम संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ परिपत्रकातील अटी व वित्त विभागाने वेळो वेळी घालून 


me) 


दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


area निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या 


परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


-सदर एकूण रु.५७७.३१ लक्ष रकमेची कामे (१. Develooment of Entrance Gate & Ticket 


Counter at Moharli ७॥७$-अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु.१९२.२४ लक्ष, २. Development of 
Toilet-9 & Interpretation Center & other facilities -3TeTOTU ATHY रक्‍कम रु.२२५.११ लक्ष 


आणि 3. Development of Toilet-2 & House facilities, VIP Lounge, Watch Tower other 
facilities at Moharli Gates of Tadaba-Andhari Tiger Reserve Various gates at 
Moharli Gates of Tadaba-Andhari Tiger Reserve- अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु.१५९.९६ 
लक्ष) एकाच ठिकाणी असल्याने सदर कामांची निविदा एकत्रीत काढण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), 


दिनांक २०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयातील 
भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत 
कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे उपभोक्ता 
विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२२/प्र.क्र.१०९/फ-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२८१०४७५१९६१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


N 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
PINGALE BHANUDAS माधवा, 


2.5.4.20=cd9b7c852f06815dc1 Sbaee9beaa952cb592501 69fcb3d48 
harashtra, 


9150789e0cc3 1ca6, postalCode=400032, st=Mal 
N A RAYA N serialNumber=6025E577A0EE5S4FAED5D6081093ASE1F8E2B15125 
A14DDE66E1EA3AFA9BC2CF5, cn=PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
Date: 2023.01.04 12:17:09 +05'30' 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर 


. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Go 


. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन फ-२/ब-१ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


